META 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार- अ 

सोमवार , मे ३० , २०२२ / ज्येष्ठ ९ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १०६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मंत्रालय विस्तार , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ मे २०२२ 

अधिसूचना 

ग्राहक संरक्षण अधिनियम , २०१ ९ . 

शासन निर्णय क्र . ग्रासंअ २०२० / प्र.क्र .८२ / ग्रासं - ४.- ग्राहक संरक्षण अधिनियम , २०१ ९ मधील कलम ३२ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , अमरावती येथील कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे रिक्त 
झालेल्या अध्यक्ष या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . एम . उंटवाले , अध्यक्ष , जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग , अकोला 
यांचेकडे पुढील नियमित नियुक्ती होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

चारुशीला तांबेकर , 
शासनाच्या सह सचिव . 

भाग चार - अ - १०६-१ 


वर्ष ८ , अंक ४७ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


( १ ) 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , मे ३० , २०२२ / ज्येष्ठ ९ , शके १ ९ ४४ 

FOOD , CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Mantralaya ( Annex ) , Room No. 219 , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 18th May 2022 . 

NOTIFICATION 

CONSUMER PROTECTION ACT , 2019 . 

Grasan - 2020 / CR - 82 / CP - 4.- In exercise of the power conferred by section 32 of the Consumer 
Protection Act , 2019 , the Government of Maharashtra hereby handover additional charge of 
President , District Consumer Dispute Redressal Commission , Amravati , which has vacant 
because of the expiration of tenure to Smt . S. M. Untawale , President of District Consumer 
Dispute Redressal Commission , Akola , till the further regular appointment on the vacant 
posts takes place . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

CHARUSHILA TAMBEKAR , 
Joint Secretary to Government . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


